सन 2029-22 आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत रस्ते दुरुस्ती/ 
सुधारणा (राज्य स्तर) योजनेंतर्गत 
निधी वितरण 
लेखाशीर्ष- (३०५४ २७२२). 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/का-६ 
मादाम कामा रोड, महात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०२ नोव्हेंबर,२०२१ 


वाचा - 

१) झासन निर्णय वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दि.२४.०६.२०२१ 

२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दि.१४.१०.२०२१ 

३) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र.जिरस्ते १२२१/प्र.क्र.9३/का-५ 
प्रस्तावना 

सन २०२१-२२ आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-५ मुख्य लेखाशिर्ष ३०५४- मार्ग व पुल, 
(०४)- जिल्हा व इतर मार्ग, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१ )-जनजाति क्षेत्रांतर्गत योजना, (०१) 
(०६) (राज्य स्तर योजना ) (कार्यक्रम खर्च ), (३०५४ २७२२) , २७- लहान बांधकामे याखाली रु. १००.०० 
कोटी इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन 
वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या ३० टक्के मर्यादेत निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदांमार्फत आदिवासी क्षेत्रातील प्रशासकीय 
मान्यता प्राप्त रस्ते दुरुस्ती/ सुधारणांच्या कामांच्या सन २०१९-२० व २०२०-२१ या वर्षातील प्रलंबित 
दायित्वा पोटी निधी वितरीत करण्यास संदर्भाधीन क्र.३ येथीळ नस्तीवर वित्त विभागाची मान्यता प्राप्त 
झाली आहे. वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या ३० टक्के मर्यादेत सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद रस्ते सुधारणा/दुरुस्तीच्या एकुण ९१ कामांना रकाना ४ नुसार एकूण 
रु. १५०२.८२ लाख (अक्षरी रुपये पंधरा कोटी दोन लाख ब्याऐंशी हजार फक्त) इतका निधी पुढील 
तक्त्याप्रमाणे संबंधित नियंत्रक अधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना 
(BEAMS) अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/कार्या-६ 


(रु. लाखात) 


नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या | वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,पालघर ३० hae 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,गोदिया ४० ७१४.६० 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,ठाणे pa ९.०० 


oC] av] A] -0 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,नाशिक २१ २९२.५० 


एकुण ९२ १५०२.८२ 


~~ 


~~ 


~~ 


~~ 


~~ 


na 


सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


सदर वितरीत निधीतुन सन २०१९-२० व २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील भौतिकदृष्टया पुर्ण 
असलेल्या व प्रगतीपथावरील प्रलंबित दायित्व असलेल्या सोबतच्या यादीतील कामांवरच व 
प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच निधी खर्च करण्याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी 
घ्यावी. 

सोबतच्या यादीत नमुद केल्याप्रमाणे कामनिहाय निधी खर्च करण्यात यावा, यामध्ये कोणत्याही प्रकारे 
बदल करण्यात येऊ नयेत. तसेच सदरची कामे इतर कोणत्याही योजनेमधुन मंजुर नसल्याची अथवा 
सदर कामांची द्विरुक्ती होत नसल्याची संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. 

संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांनी सदरची तरतुद शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग 
क्र.टिएसपी-१०८६/८७१०/प्र.क्र.३१/का.५ दिनांक ९.३.१९९० अन्वये निश्चित केलेल्या आदिवासी 
उपयोजना क्षेत्रातील कामांवरच खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

तसेच सदरची तरतूद खर्च करतांना शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.टिएसपी- 
२००३/प्र.क्र.१०१/का-६, दिनांक २६ जुले, २००४ व टिएसपी-२००५/प्र.क्र.१९/का-६, दिनांक १० 
नोव्हेंबर, २००५ मधील अटींचे कटाक्षाने पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ व २ येथील झासन निर्णयातील विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे 
पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या सदरच्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा 
लळेखाशिर्षनिहाय /उप लेखाशिर्षनिहाय अहवाल संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांनी आदिवासी विकास 
विभागास यांना सादर करावा. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/कार्या-६ 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ७०१ /व्यय-१४,दि.०४.०८.२०२१ अन्वये 
दर्शविलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२८११२१५४५९२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VIJESING Salant Nene UN 
FATTESING 25a enh esos 
VASAVE 11. शी 
(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा.मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई.. 

२) मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) सचिव आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४) प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

५) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

६) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

७) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/नागपुर 

८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर/ ठाणे/ गोंदिया/ नाशिक. 

९) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , डहाणु / जव्हार/ शहापुर /कळवण / 


नाशिक/देवरी. 
१०) कार्यासन अर्थ-१९/व्यय-१४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
99) कार्यासन-५ , आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१२) निवड नस्ती कार्यासन -६(अर्थसंकल्प शाखा), आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२ /का.६, दि.०२/११/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
सदर शासन निर्णयान्वये 
अ.क्र. जिल्हा व कामाचे नांव प्र.मा.किंमत वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
ES 2 3 ee :! 
जिल्हा पालघर 

कळंभई स्टॉप ते सोमा पडवळे यांच्या घराकडे जाणारा 

षि अंतगत १०.०० ९.०० 
अंतर्गत रस्त तयार करणे. ता. वाडा FS. TIS aT 
किनईफाटा ते लखमापुर शिपाईपाडा अंतर्गत रस्ता 

२ २०.०० १८.०० 
तयर करणे. ता. वाडा जि. पालघर 
संभा बारातपाडा ते टंकारपाडा रस्ता बनविणे ता. 

3 १०.०० ९.०० 
तलासरी ८०० मीटर 
वसा बारातपाडा अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता. 

8 २०.०० १८.०० 
तलासरी 
बिलघर ते बोरीचापाडा गोठण कातकरीवस्ती रस्ता 

षु 39.00 २८.०० 
तयार करणे. ता. वाडा 

६ | तिकसे पिंपरोली रस्ता तयार करणे. ता. वाडा ३१.०० २५.५० 

७ | कापरी पाडा ते तिळसे रस्ता तयार करणे. ता. वाडा ३१.०० २५.५० 
बेवजी काटीपाडा अंतर्गत काटीलपाडा ते गावदेवीपाडा 

c २०.०० १८.०० 
तयार करणे. ता. तळासरी जि. पालघर 
STAT (मेट) नाडेफाटा कडे जाणारा रस्ता तयार 

९ २०.०० १८.०० 
करणे. ता. वाडा 
जळविहीरा ते चिरेपाडा अंतर्गत रस्ता खडीकरण व 

षि डांबरीकरण १०.०० ९.०० 
डांबरीकरण करणे. ता. जव्हार जि. पालघर 
नांगरमोडा ते नांगरमोडा फाटा अंतर्गत रस्ता सिमेंट 

io १ कॉक्रीट १०.०० ९.०० 
कॉक्रीट करणे. ता. जव्हार जि. पाळघर 

१२ | झाप ते चिंचवडी रस्ता तयार करणे. ता. जव्हार २५.०० २०.०० 
पिंपरोळी घाटाळपाडा अंतर्गत रस्ता तयार करणे. ता. 

१३ १०.०० ९.०० 


वाडा जि. पालघर 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२ /का.६, दि.०२/११/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
सदर ae निर्णयान्वये 
अ.क्र. जिल्हा व कामाचे नांव प्र.मा.किंमत वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
Ee 2 3 शिळ aaa 

गंजाड महालेपाडा ते दसरापाडा रस्ता तयार करणे. 

१४ २०.०० १८.०० 
ता. डहाणु 

१५ | घोलवड मांगेलपाडा रस्ता तयार करणे. ता. डहाणु २०.०० १८.०० 

१६ | जांबुगांव दुबळपाडा येथे साकाव बांधणे. ता. डहाणु २०.०० १८.०० 
बोरीगांव जांबुगांव मानापाडा रस्ता तयार करणे. ता. 

१७ २०.०० १८.०० 
डहाणु 

१८ । कासघर गांव रस्ता तयार करणे. ता. वाडा ३१.०० २८.०० 
खोस्ते मेघवाळेपाडा रस्ता डांबरीकरण करणे ता. 

१९ १०.०० ९.०० 
विक्रमगड जि. पालघर 
खोस्ते चिंचपाडा ते भायेपाडा अंतर्गत रस्त डांबरीकरण 

२० कर at. fame RH. SER १०.०० ९.०० 
a. विक्रमगड जि. पालघर 
मेंढी कराचीपाडा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण 

२१ करणे विना २०.०० १६.३० 
a. विक्रमगड 
जांभा बाकी जोडरस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण 

२२ करणे oe 20,00 १९.७५ 
a. विक्रमगड 
गडदे वालापुर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण 

२३ वरात कग २०.०० १४.७० 
a. विक्रमगड 
प्रजिमा-४७ शेवता ते वालापुर रस्ता मजबुतीकरण व 

२४ ee — २०.०० १६.३५ 
डांबरीकरण a. विक्रमगड 
केव गावठाण ते नाईकआळी ते कातकरीवाडी रस्त 

२५ wine १०.०० ९.०० 
कॉक्रीट करणे. 

२६ | घोलवड कोलपाडा रस्ता तयार करणे. ता. डहाणु २०.०० १८.०० 

२७ | रामपुर डोंगरीपाडा रस्ता तयार करणे. ता. डहाणु २०.०० १८.०० 
सोनाळे पाटीलपाडा ते भंडारीपाडा रस्ता तयार करणे 

२८ २०.०० ९.१२ 


ता.डहाणु 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२ /का.६, दि.०२/११/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
सदर शासन निर्णयान्वये 
अ.क्र. जिल्हा व कामाचे नांव प्र.ममा.किंमत | वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
Ee २ ३ शिळ अया 
आवढाणी पडवळपाडा ते दिघीपाडा रस्ता तयार करणे 
२९ १५.०० १३.५० 
ता.डहाणु 
सोनाळे खुबरोक ते कोदपाडा रस्ता तयार करणे 
३० २०.०० १८.०० 
ता.डहाणु 
३० | एकुण पालघर जिल्हा ५६४.०० ४८६.७२ 
गोंदिया जिल्हा 
बोरगांव बाजार ते कलचुहा रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा- 
a २०.०० १६.०० 
१२४ 
२ | कुनगीटोला पोचमार्ग रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा-१५१ २५.०० २०.०० 
बोवाटोला ते नगपुरटोला रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा- 
3 24.00 20,00 
२७७ 
बोरगांव बाजार ते सब सेटर रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा- 
8 24.00 २०.०० 
१६९ 
केसोरीटोला ते गवरीटोला रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा- 
4 20,00 १६.०० 
९६ 
६ । भागी निललरोड रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा-२४ २५.०० २०.०० 
७ | दासगड जोडरस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा-२८१ २५.०० २०.०० 
८ | कुणबीटोला येरडी रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा-८१ २०.०० १६.०० 
९ | सायगांव ते नवाटोला रस्ता दुरुस्त ग्रामा-९५ २०.०० १६.०० 
१० | ० | सिरमबेला ते बल्लीटोला रस्ता दुरुस्त ग्रामा-१५९ २०.०० १६.०० 
Ea डोंगरगांव ते कवठा रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा-२८० २५.०० २०.०० 
१२ | डाकुटोला ते जोडमार्ग रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा-३३ २०.०० १६.०० 
१३ | प्रतापगड ते खोखरी रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा-८ २५.०० २०.०० 
१४ | पाढरवानी डुगीपार रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा-२२ २५.०० २०.०० 
१५ | कन्हारटोला ते प्रजिमा रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा-५४ २५.०० २०.०० 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२ /का.६, दि.०२/११/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
सदर शासन निर्णयान्वये 
अ.क्र. जिल्हा व कामाचे नांव प्र.ममा.किंमत | वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
Ee २ ३ शिळ अया 

मोहघाटा ते कन्हारटोला रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा- 

१६ २५.०० २०.०० 
२५१ 

१७ | पाढरवाणी ते केसरलवाढा रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा-४ | २५.०० २०.०० 

१८ | दल्ली ते पाढरवाढी रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा-१८ २०.०० १६.०० 

१९ | मुरपार ते लेडेझरी रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा-७४ २०.०० १६.०० 

२० | सावंगी कोहडीटोला चिखली ते रामा-२७५ ग्रामा-८२ २५.०० २०.०० 

२१ | कोलारगांव ते जोडमार्ग रस्ता दुरुस्त करो. ग्रामा-६७ २५.०० २०.०० 
पांढरवाणी ते सडक /अजुंनी रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा- 

२२ २०.०० १६.०० 
२२ 
नवरटोला बंजारी ते टोयोगांदी रस्ता दुरुस्त करणे. 

२२ २०.०० १६.०० 
ग्रामा-१२१ 

२४ | पठानटोला कोपलगड रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा-७६ २०.०० १६.०० 

२५ | कुलरभट्टी ते भर्रीटोला रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा-८३ २०.०० १६.०० 

२६ | पिंपरटोला ते कोसमतर्रा रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा-२५ | २०.०० १६.०० 

२७ | चांदसुरज जोडरस्ता करणे. ग्रामा-१९ २०.०० १६.०० 

२८ | पळसगांव तुमडीमेंढा करुझरी रस्ता दुरुस्ती करणे. १५.०० १२.०० 

२९ | बालापुर पोचमार्ग रस्ता दुरुस्ती करणे. १५.०० १२.०० 

३० | मोहगांव- निलत-वाढरा रस्ता दुरुस्ती करणे. १५.०० १२.०० 

३१ | डवकीटोला ते भागी रस्ता सुधारणा करणे. १२.०० ९.६० 
जबकसा लेडीजोब माहाका रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा- 

२२ २५.०० २५.०० 
९१ 

३३ | चिचोली प्रतापगड रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा-९२ २५.०० २०.०० 

३४ | कसोरी बंध्या वडेगांव जिल्हा सिमा रस्ता दुरुस्त करणे. । २५.०० २०.०० 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२ /का.६, दि.०२/११/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
सदर शासन निर्णयान्वये 
अ.क्र. जिल्हा व कामाचे नांव प्र.ममा.किंमत | वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
नी. २ ३ शिळ अवा 
ग्रामा-२६६ 
३५ | रामनगर गोठणगांव रस्ता दुरुस्त करणे. ग्रामा-७० २५.०० २०.०० 
पाथरगोटा कन्हारटोला रस्ता दुरुस्त करणे, ग्रामा. 
३६ २५.०० २०.०० 
३१६ 
कन्हारपाईली ते पाथरगोटा रस्ता दुरुस्त करणे, ग्रामा. 
३७ २५.०० २०.०० 
२३१५ 
केसरवाडा ते कोहमारटोला रस्ता दुरुस्त करणे, ग्रामा. 
३८ २५.०० २०.०० 
१४७ 
३९ ।मसवानी डव्वा रस्ता दुरुस्त करणे ग्रामा.९८ २५.०० २०.०० 
नवाटोला ते कन्हारटोला पोचमार्ग रस्ता दुरुस्त करणे, 
४० २५.०० २०.०० 
ग्रामा.५२ 
cs एकुण गोंदिया ८८७.०० ७१४.६० 
ठाणे जिल्हा 
(जि कोचरे जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड १०.०० ९.०० 
ea एकुण ठाणे जिल्हा १०.०० ९.०० 
नाशिक जिल्हा 
वरखेडा ते जॅकवेल रस्ता सुधारणा करणे. किमी ०/०० 
षि दिडोंरी १५.०० १३.५० 
ते १/०० ग्रामा-१८९ ता. दिडोंरी 
: वरखेडा ते जॅकवेळल रस्ता सुधारणा करणे. किमी 9/00 व i 
दिडोंरी .०0 fo 
ते 2/00 ग्रामा-१८९ ता. दिडोंरी | | 
वरखेडा ते भुसाळ वस्ती रस्त सुधारणा करणे. किमी 
3 a १५.०० १३.५० 
०/०० ते १/०० ग्रामा-२८६ ता. दिडोंरी 
वरखेडा ते भुसाळ वस्ती रस्त सुधारणा करणे. किमी 
8 १५.०० १३.५० 


१/०० ते २/०० ग्रामा-२८६ ता. दिडोंरी 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२ /का.६, दि.०२/११/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
सदर शासन निर्णयान्वये 
अ.क्र. जिल्हा व कामाचे नांव प्र.ममा.किंमत | वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 

Ee 2 3 aa 
वरखेडा ते बोरवाडी रस्ता सुधारणा करणे. किमी ०/०० 

& दिडोरी 5 १५.०० 93.40 
ते 9/00 ग्रामा-२८७ ता. दिडोंरी 
वरखेडा ते रामेश्वर मंदिर रस्ता रस्ता सुधारणा करणे 

६ दिडोंरी १५.०० १३.५० 
किमी १/०० ते २/०० ग्रामा-२७ ता. दिडोंरी 
वरखेडा ते देशमुख वस्ती रस्ता सुधारणा करणे. किमी 

9 दिडोंरी १५.०० 93.40 
०/०० ते 9/00 ग्रामा-३१ ता. दिडोंरी 
चिचओळ ते डोळओहळ ते काकडपाडा रस्ता किमी 

८ | १/०० ते २/०० ग्रामा-१८० ची सुधारणा करणे. ता. १५.०० १५.०० 
त्र्यंबक 
असदन पाडा ते आमडीगरी रस्ता करणे. ग्रामा-०७ ता. 

Se १५.०० १३.५० 
मौलीचापाडा ते उंबरपाडा रस्ता करणे. ग्रामा-१०१ ता. 

शि as १५.०० १३.५० 

| ee | १ | जळे ते झाडीचापाडा रस्ता सुधारणा करणे. ता. पेठ १५.०० १५.०० 

१२ | नाचलीढी ते चिंचपाडा रस्ता करणे. ता. पेठ १५.०० १.५० 
सुरगाणा (सादडपाडा) जोडरस्ता करणे. ग्रामा-७९ ता. 

00 ४) 

99 | १५. १३.५ 
वांगणसुळे ते पायरपाडा रस्ता सुधारणा करणे. किमी 

१४ १५.०० १५.०० 
०/०० ते १/५०० ग्रामा-१०४ ता. सुरगाणा 
आमदा GS रस्ता ते दुधवळ फाटा रस्ता सुधारणा 

१५ | करणे. इजिमा-१३५ किमी ८/०० ते ९/५०० ता. १५.०० १५.०० 
सुरगाणा 
बेंडवळ ते राक्षसभुवन मधुरी रस्ता सुधारणा करणे. 

१६ १५.०० १५.०० 
किमी ०/०० ते १/५०० ता. सुरगाणा 
चिंचदा ते दुधवळ रस्ता सुधारणा करणे. किमी ४/५०० 

१७ १५.०० १५.०० 


ते ६/०० ग्रामा-४६ ता. सुरगाणा 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२ /का.६, दि.०२/११/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
सदर शासन निर्णयान्वये 
अ.क्र. जिल्हा व कामाचे नांव प्र.ममा.किंमत | वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
ष्य २ ३ शिकागो 
मोरडा ते गणेडानगर रस्ता सुधारणा करणे. किमी 
१८ १५.०० १५.०० 
१०/२०० ते ११/२०० ता. सुरगाणा 
पवारवस्ती ते वाळुटझिंरा रस्त्याची सुधारणा करणे 
१९ सुरगाणा २५.०० २२.५० 
कि.मी. ०/०० ते १/०० ता. 
देवळा ते गळवडरस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ०१ किमी 
२० १५.०० १५.०० 
११/००० ते १२/४०० ता.सुरगाणा 
इजिमा ५२ते हेदपाडा ग्रा मा २० ची रस्ता सुधारणा 
२१ करणे दगंबर १५.०० १३.५० 
करणे किमी ०/०० ते १/५०० ता. 
२१ | एकुण नाशिक जिल्हा ३२५.०० २९२.५० 
९२ एकत्रित एकुण १७८६.०० १५०२.८२ 
VIJESING 
FATTESING 
VASAVE 


पृष्ठ १० पैकी १० 


